पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय 


स्पर्धा (मुख्य) परीक्षा Joos (मुख्य) परीक्षा २००८ 
प्रवेशप्रमाणपत्रे निर्गमित केल्याबाबतचे 


घोषणापत्र. 


पहाराष्ट्र शासन 
| गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : पीएसबी-०३०८/प्र.क्र.५९४/पोल-५ अ, 
| मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक ' ८ ऑक्टोबर २०१०. 


बाचा :- १) शासन परिपत्रक, गृह ठिभाग क्रमांक : पीएसबी-०३०८/प्र.क्र.५९४/पोल-५अ 
दिनांक ८ सप्टेंबर २०१० 
२) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र.१४ ४ २(२)/मविप/२००८/बारा, 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१०. 
शासन परिपत्रक : 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील पोलीस उर्पानरीक्षक 
पदावर नियुक्तीसाठी मर्यादित विभागीय स्पर्धा (मुख्य) परीक्षा २००८ दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१० रोजी 
मुंबई, पुणे, औरंगाबाद व नागपूर या केंद्राधर आयोगातर्फे घेण्यात येणार आहे. सदर परीक्षेची प्रवेश 
प्रमाणपत्रे आयोगाकडून निर्गीमत करण्यात आलेली आहेत. यासंबधी महाराष्ट्र लोकसेबा आयोगाने 
दिनांक १ ऑक्टोबर २०१० च्या परिपत्रकानुसार प्रबेशपत्राबाबत खालील प्रमाणे घोषणा केलेली आहे:- 
" पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित बिभागीय स्पर्धा (पूर्व) परीक्षा २००८ मध्ये अर्हताप्राप्त 
ठरलेल्या उमेदवारांची मुख्य परीक्षा दिनांळ १६ ऑक्टोबर २०१० रोजी औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, ब 
नागपूर या केंद्रावर घेण्यात येणार आहे. सदर परीक्षेकरिता उमेदवारांना :ायोगाकडून AS Yast दण्यात 
आलेला आहे. आयोगाने प्रवेश दिलेल्या परीक्षा केंद्रात बदल केला जाणार नाही. प्रवेश दिलेल्या 
उमेदवारांना भारतीय टपाल खात्यामार्फत vas प्रमाणपत्रे ब अर्हता पत्रे निर्गामत करण्यात आलेली 
आहेत. ज्या उमेदवारांना दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१० पर्यंत प्रवेश प्रमाणपत्रे प्राप्त होणार नाहीत, अशा 
उमेदवारांपैकी पूर्व परीक्षेकरिता नाशिक a मुंबई केंद्राची निवड केलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत 
आयोगाच्या माझगांब येथील कार्यालयात, नांदेड a औरंगाबाद केंद्र निबडलेल्या उमेदवारांनी 
औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयात, ot केंद्र निवडलेल्या उमदवारांनी पुणे जिल्हाधिकारी 


कार्यालयात आणि अमरावती ब नागपूर केंद्र निवडलेल्या उमेदवारांनी नागपूर जिल्हाधिकारी 


कार्यालयात दिनांक ९४ ब १५ ऑक्टोबर २०१० रोजी व्यग्तीश:ः संपर्क साधून प्रवेश प्रमाणपत्राची 
दुऱ्यम प्रत प्राप्त करुन घ्यावी. प्रवेश दिलेल्या उमेदवारांच्या यादीत नाब असल्यासच अशा उमेदवारांना 
प्रथेश प्रमाणपत्राची दुय्यम प्रत पुरबविण्यात येईल. प्रवेशासंबंधी काही अडचण आल्यास उमेदवारांनी 
नांक १५ ऑक्टोबर २०१० राजी किंबा तत्पूर्वीच आयोगाच्या माझगांव कार्यालयाशी संपर्क साधावा. 
संदर्भात परीक्षेनंतर आलेल्या तक्रारीची दाखल आयोगाकडून घेतली जाणार नाही." 

आयोगाची उक्त घोषणा या परिपत्रकाद्वारे सहाय्यक पोलीस उर्पनिरीक्षक, पोलीस 
हवालदार, पोलीस नाईक ब पोलीस शिपाई या संवर्गातील सर्व कर्मचा-यांच्या (रजेबर/ प्रतिनियुक्तीवर 
असणा-या कर्मचाऱ्यांसह) निदर्शनास आणण्यात येत आहे 

हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०१०१००८१५ २०४९००१ असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


(म.रं.शेळके) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रांत, 
१) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्रान )* 
२) महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३) पोलीस आयुकत, बृहन्मुंबई. 
४) संचालक, अँन्टी करप्शन ब्युरो, मुंबई. 
५) अप्पर पोलीस महासंचालक, गुन्हा अन्वेशन विभाग (गुन्हे), पुणे. 
६) आयुक्‍त, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुप्तवार्ता), मुंबई. | 
७) fasts पोलीस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण ब खास पथके, मुंबई. 
८) बिशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल, मुंबई. 
_ ९) सर्व पोलीस उपमहानिरीक्षक. | 
१०) सर्व पोलीस अधीक्षक. 
११) सर्व पोलीस आयुक्‍त, (मुंबई वगळून). 
१२) निवड नस्ती पाोल-५ अ. 


